महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन अधिसूचना क्र.वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८-भाग-१/१९/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन अधिसूचना क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१ 
दि.०८.१२.२०२० 


शासन अधिसूचना धिसूचना (सुधारणा) 


कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७ च्या कलम ८ (३) येथील 
तरतुदी अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन अधिसूचना क्र.वेतन- 
२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१, दि.०८.१२.२०२० अन्वये कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय 
(विद्यापीठ) अधिनियम प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन) नियम,२०२० निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. सदर नियमासोबतच्या अनुसूचीमध्ये यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ येथील संवर्गाचा समावेश 
करण्यात येत आहे. सदर अधिसूचना वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ. सं.क्र. २६५/सेवा-९, 
दि.१७.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून तीचा सांकेतांक क्र. २०२३१२२२१९१३४१८००८ असा आहे. सदर अधिसूचना डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


AJIT MADHUKAR RAO DN: CN = AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR, C = IN, S = 


BAWISKAR HIGHER AND TEGHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date 2023 1222 18405 0530 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
« मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
© मा. कुलगुरु, कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर, 
« मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
«७ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
© महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
© महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई, 
© महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
७ महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर, 
«७ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८-भाग-१/१९/विशि-१ 


«७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

© संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

© संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

«७ कुलसचिव, सर्व अकृषित विद्यापीठे, 

७ सर्व विभागीय शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

© वित्त विभाग,(सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

७ मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, 

«७ मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

© बहुजन समाजपार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

«७ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र पेदठा, सी. डी. ओ., a क्रमांक १, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

«७ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई-४, 

«७ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-१३, 

«७ इंडियन AT काँग्रेस, महाराष्ट्र पदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

© Aoife काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 

© शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 

© उच्चव तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

e निवड नस्ती, (विशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत समावेश करावयाची राहून गेलेली पदे) 


'परिशिष्ट-अ 


कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक 


अ. | पदनाम/संव पद निर्मितीचा | एकूण कृतोबंध ६ वा वेतन आयोग दि. ०७.१०.२००९ नुसार । दि.०७.१०.२००९ अन्वये लागू ७ वा वेतन आयोगानुसार 
क्र शासन निर्णय । मंजूर | शासन निर्णण । लागू केलेली वेतन Wea /Pay structure | केलेल्या वेतन संरचनेत या अनुज्ञेय वेतनसंरचना/?9% 
पदे दिनांक as per ६५ pay commission Notification अधिसूचनेव्दारे करण्यात येत Level in Revised pay 
६.७.२००९ ब | dated o19.20,2008 असलेली TARTM/Revised pay in | Matrix 
pay structure adopted vide 
दि. Notification dated ०७.१०.२००९ 
२७.०७.२०११ 
नुसार वेतनश्रेणी | विद्यमान वेतनश्रेणी / | ar सुधारित विद्यमान ६वा सुधारित | ६वासुधारित | oar 
Existing pay /Revised pay वेतनश्रेणी / /Revised pay | (विद्यमान सुधारित 
structure structure Existing pay structure वेतनश्रेणी ) /Revise 
structure /Existing pay | dpay in 
structure pay 
Matrix 
g २ 3 % ष्‌ द ७ ८ ९ १० 8 
१ | संचालक, १६.१०.१९९७ | 2 नमूद नाही. १६४००-२२४०० | ३७४००-६७०००-- शि शि ३७४००- एस -२९ 
नियोजन व ८९०० ६७०००-- 
विकास मंडळ ८९०० 
एकूण संवर्ग-९ पिका 


